विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व 
अमरावती करीता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: १८ सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ- 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/कक्ष-३/टे-३/निविदा प्रक्रीया/विसंसेर/१९-२०/७०७१/१९, दि. २३.५.२०१९. 
२) सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/कक्ष-३/टे-३/निविदा प्रक्रीया/विसंसेर/१९-२०/१२२६१/१९,दि.७/९/२०१९. 
3) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
प्रस्तावना -: 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय,नाशिक व अमरावती करीता यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी 


प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा 


संचालनालय मुंबई यांनी शासनास उपरोक्‍त पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रु.३१,३०,६२,१७३/- इतक्या रक्कमेची प्रशासकीय मान्यता 


मिळण्याबाबत आरोग्य सेवा संचालनालयाने विनंती आहे. त्याअनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, शासन 


निर्णय दिनांक २६.७.२०१७ अन्वये स्थापन केलेल्या खरेदी कक्षाकडूनच औषधी, तदअनुषंगीक उपभोग्य 


वस्तू व वैद्यकिय उपकरणे खरेदी करण्याचे धोरण असल्याने हाफकीन महामंडळाकडून औषधे व इतर 


साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी एल १-निविदाकारास शोधण्यासाठी व खरेदीचे आदेशा देईपर्यंत खुप 


उशीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सप्टेंबर, २०१९ पासून विधानसभा निवडणूक 


आचारसंहिता लागल्यानंतर प्रशासकिय मान्यता देता येणार नाही. त्यामुळे सन २०१९ या आर्थिक वर्षात 


मंजूर अर्थसंकल्पीत अनुदानाची प्रक्रिया राबविण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात यावी व सन २०१९ 


अखेरपर्यंत (३१मार्च २०२०) पर्यंत बीडीएस प्रणालीवर वितरीत असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च 


करावा व उर्वरीत अर्थसंकल्पीय अनुदान वितरीत करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करावा, या 


अटीवर तसेच खालील अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या विवरणपत्रातील यंत्रसामुग्री खरेदी 


करण्यासाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी रु. ३१,३०,६२,१७३/- इतक्या CEPA प्रशासकीय मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय- 


दिनांक ०७/०९/२०१९ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, 


नाशिक व अमरावतीकरीता यंत्रसामुग्रींची खरेदी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष ४२१० 


अनुदानातून उपलब्ध होणार असून सन २०१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर अर्थसंकल्पीत अनुदानाची निविदा 
प्रक्रीया राबविण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत असून सन २०१९ अखेरपर्यंत (३१ मार्च २०२०) 
पर्यंत बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा व उर्वरित अनुदानाच्या 
मंजूरीसाठी शासनास प्रस्ताव सादर करावा, या अटीवर तसेच खालील अटींच्या अधिन राहून सोबतच्या 


विवरणपत्रातील यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी रुपये ३१,३०,६२,१७३ /-(रु.एकतीस कोटी तीस लाख 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचाळनालय, मुंबई यांनी 


११२८ ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री अंतर्गत रु.४२,५०,००,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पीय 


बासष्ट हजार एकरी त्र्याहत्तर फक्त) इतक्या LIHAT प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटी :- 


१) 


सदरहू यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. 
त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

सदर यंत्रसामुग्रीचे विनिर्देश़ गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक 
faf¥eat (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल san रितीने 
तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात 
यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥ 
/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal 
इतर राज्याचे दरकरार National pharmaceutical pricing Authority (NPPA) यांच्या कडील 
उपलब्ध असलेल्या न्युनतम दर विचारात घेण्यात यावेत तसेच हाफकीन संस्थेतील सदर बाबींची 
खरेदी झालेली असल्यास निविदेत प्राप्त झालेले न्युनतम दर विचारात घेवुन त्या दरांना 
अंदाजित दर म्हणून गृहित धरण्यात यावे व त्यानुसार निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना 
औषधी,औषधे साहित्य व उपकरणांच्या संदर्भात अंदाजीत दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा.सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 


संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच खरेदी 
करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत 
व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७) विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक व अमरावती करिता खरेदी करावयाच्या यंत्रसामुग्रीवर 
होणारा खर्च “४२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च- (०१) (08) 
सर्व महसुल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी विभागीय संदर्भीय सेवा केंद्र स्थापन करणे- ५२, 
यंत्रसामग्री व साधनसामग्री (8290 ११२८)” या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८) सदर यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 

Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 

दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 

पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील अटींची 
पुर्तता करण्यात यावी. 

११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

१२)सन २०१९ या आर्थिक वर्षात मंजूर अनुदानाची निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी प्रशासकिय मान्यता 

देण्यात येत असून सन २०१९ अखेर पर्यंत ३१ मार्च २०२० पर्यंत बीडीएस प्रणालीवर वितरीत 
असलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा व उर्वरित अर्थसंकल्पीत अनुदान वितरीत करण्यासाठी 
शासनास प्रस्ताव सादर करावा. 

उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटीची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 


Go 


~~ 


कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७/४/२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग 


दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 


सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१८१३३०१०८०१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


JAM SNE ४७७ 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S ams h 681. ecoceroisesennzoensartscaes 
9826781 de5daa02a4ecf339fb1d0559ab 

9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3b 


e 
ea18f6d46feab420783e1 2f260504f402b5 
V | 4de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2019.09.18 15:41:24 +05'30' 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११)अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्र. खरेदी-२०१९/प्र.क्र.९३/आरोग्य-८, दिनांक १८/९/२०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


Sr. Name of Machinary & Unit price | RRH, RRH, Qty Total 
No. Equipment estimated | Nashik | Amarawati Amount 
1 Cystoscope with Telescope 30 120000 ee 3 3 360000 

degree 
2 | Cystoscope with Telescope 0 120000 Le 3 3 360000 
degree 
Otis Urethrotome 160000 ee 3 3 480000 
4 | Monopolar Working Element 200000 [et 1 1 200000 
finger active 
5 | Bipolar Working Element finger 240000 ॥. 1 1 240000 
active 
| 6 | Xenon Light Source with cord 259600 | 0 1 1 259600 
7 | Ureteroscope 8-9.8 300000 शि 1 1 300000 
हित Ureteroscope 6-7.5 300000 | 0 | 2 2 600000 
| | Shockpulse 1500000 | ae =| 1 1 1500000 
10 | RO Plant 2000 Itr/hr 1000000 ir Oe 4 1 1 1000000 
11 | Resectoscope set 600000 | oO | 2 2, 1200000 
12 | Meyos Trolley big 16000 kk -20F | ae | 8 128000 
13. | Lithclast with Compressor 200000 | 0 | 1 1 200000 
14 | Fiber optic brancoscope 300000 | 0 | 2 2 600000 
15 | Cystoscope 30 degree 300000 ee || 1 1 300000 
16 | Colposcope 200000 | 0 | 1 1 200000 
17 | Electro Surgical Cautrey machine 575000 Oe S| 2 2 1150000 
18 | Electro Hydrolic OT Table 264239 2 2 4 1056956 
19 | Transport ventilator 195115 [_0_| 3 3 585345 
20 | Digital Portable 100 MA X-ray 1100000 a 1 1 1100000 
machine 
21 | Harmonic cautry machine 1480000 | 0 | 1 1 1480000 
22 | Video laringyscope 120000 (> 3.) 2 2 240000 
23 | ECG Machine 136000 | oO | | 6 [_6_| 816000 
24 | Tumor Marker 400000 oe | 1 1 400000 
25. | Tomotherapy machine 2500000 | Oo | 1 1 2500000 
26 | Survey Meter (lon Chamber 400000 ea 1 1 400000 
based) 
27 | Secondary standard dosimeter 1000000 | 0 | 1 1 1000000 
28 | Raditional Frequency Analyser 2000000 | 0 | 1 1 2000000 
29 | Portable Ultra sound Machine 1680000 | 0 | 1 1 1680000 
30 | Operating Microscope 7040000 Oe 2 2 14080000 
31 | Immenohistochemistry Set 4000000 | 0 1 1 4000000 
32 | Gamma Zone Monitor 500000 विळे | 1 1 500000 
33 | Gamma Knife 2000000 | Oo | 1 1 2000000 
34 | Gamma Camera and Other 5000000 ial 1 1 5000000 
Nuclear Medicine Eqipments 
35 | Frozen Section 500000 ie 1 1 500000 
36 | Cyberknife 2000000 [Oe 1 1 2000000 
37 | Bone Marrow Transplant Unit 1000000 शिळा 1 1 1000000 
38 | Multi Paramonitor with Central 2000000 [| 1 1 2000000 
Station 10 beded 
39 | Neonate Ventilator 966061 |] 3 3 2898183 
40 | Neonate pulse oxy monitor 120000 ) 0 | Fk Esa 960000 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. ९३/आरोग्य-८ 


Sr. Name of Machinary & Unit price | RRH, RRH, Qty Total 
No. Equipment estimated | Nashik | Amarawati Amount 
41 | EEG Machine 280000 | 0 | 1 1 280000 
42 | Multi para Monitor with ETCo2 300000 1 2 3 900000 
43 | Multi para Monitor Central 6000000 (= | 1 1 6000000 
monitoring station 12 beded 
44 | Electrical weighing Balance up to 200000 aa 3 3 600000 
2kg 
45 | Donor Chair 40000 शिर 4 4 160000 
46 | Donner Beds Automatic 300000 ) 0 | 4 4 1200000 
47 | Deep Freezer 80 Celsius for 700000 ie | 1 1 700000 
Plasma 
48 | Blood Collection Monitor with 66699 a 4 4 266796 
shaker 
49 | Di-electric Tube Sealer 110045 | 0 | 1 1 110045 
50 | Plasma Expression 50000 शिया 2 2 100000 
51 | Platelate Agitator with incubator 201600 1 a 1 201600 
52 | Coagulometer 150000 0 1 1 150000 
53 | Refriguated Centrifuge 2500000 | 0 | 1 1 2500000 
54 | Laminar Air Flow 191000 = || 1 1 191000 
55 | Cell Counter 3 parts 300000 | 0 | 1 1 300000 
56 | Elisa Processor Fully automated 4 1917500 [a 1 1 1917500 
plate 
57 | Nerve Locator 90000 | Oo | fe 0. ३ lize | 540000 
58 | Bipolar Electro Surgery Unit 1575000 a 2 2 3150000 
vessel sealer 
59 | ETO Sterlizer 4000000 1 1 2 8000000 
Pe Shadowless OT light LED Ceiling 221760 [| 4 4 887040 
Mounted double dome 
61 | Dialyzer reprocessing unit 450000 | 0 | ट्र 2 900000 
62 | Cardiac Bed 115200 20 19 39 4492800 
63 | Anesthesia Work Station 1950000 2 शिंक 2 3900000 
64 | Modular Laminar flow 7000000 1 a ee 1 7000000 
65 | Ventilator 818878 2 FO 2 1637756 
Ra Computerised Stress Test 1700000 1 1 2 3400000 
Machine (TMT Machine) 
67 | Biphasic Defibrillator 401184 3 PO 3 1203552 
fed Stemum Saw & Restemostomy 350000 1 1 2, 700000 
Saw Machine 
eal Physics Dosimetry + Mould 20000000 1 aa 1 20000000 
Room Equipment 
70 | High Dose rate remote after 30000000 1 faa) 1 30000000 
loading Brachytherpy Unit 
71 | C T Scanner & Virtual Simulation | 40000000 1 1. ol 1 40000000 
System 
72 | Advanced Digital Liner 110000000 1 | 1 110000000 
Accelerator + External RT 
Treatment Planning System + 
Networking 
73 | Additional Applicators & C Arm 2200000 1 1 2 4400000 
Compatible OT Table for HDR 
Breachytherapy Unit 
एकूण - एकतीस कोटी तीस लाख बासष्ट हजार एकरे त्र्याहत्तर फक्त 31,30,62,173/- 


